दुय्यम निबंधक, कन्नड, जि. औरंगाबाद या 
कार्यालयाकरिता नवीन इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२२/७४३/प्र.क्र.१६२/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जुले, २०२४. 


संदर्भ : १) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-९/ 
आस्था-७/२०२२/१९९/२०२२, दिनांक ०३.०६.२०२२. 
२) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-७/ 
BAT/PLA ?०॥०//१२९/२०२३, दिनांक ०३.०२.२०२३. 


नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, औरंगाबाद यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक, कन्नड, 
जि. औरंगाबाद या कार्यालयासाठी नवीन इमारत बांधकामासाठी रु.२,३३,६३,४१०/-(रुपये दोन कोटी 
तेहतीस लाख त्रेसष्ट हजार चारशे दहा फक्त) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
विनंती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये केली आहे. 
२. सदर अंदाजपत्रकास कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद यांनी तयार 
केला असून क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम अधिकारी 
(Superintending Engineer, 0511818080) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय स्तरावरील 
सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
यांनी सहमती दर्शवली आहे. 


३. सदर अंदाजपत्रक सन २०१९-२०२० च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 
शासन निर्णय :- 


नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, औरंगाबाद यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक, कन्नड, 
जि. औरंगाबाद या कार्यालयाकरीता नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु.२,३३,६३,४१०/- (रुपये दोन कोटी 
तेहतीस लाख त्रेसष्ट हजार चारशे दहा फक्त) इतक्या किंमतीस सोबतच्या सहपत्र "अ" अनुसार खाळील 
अटींच्या अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 


() प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय APMIS यांचेकडून 
मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 


(i) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
(ii) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vi) प्रस्तावातील wade संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२२/७४३/प्र.क्र.१६२/म-१ 


शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा 


() प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

(vil) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


2; सदर कामासाठी येणारा We सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र.एच-८, ४०५९- 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, नोंदणी व मुद्रांक विभाग इमारतीचे बांधकाम (४०५९ २४९७) या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर कामासाठी सुरुवात सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 


४. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/ 
प्र.क्र.७०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०७१२१७०८३५५३१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


0 Digitally signed by PRACHI SUBHASH PALAV 
P RA H | DN: CN = PRACHI SUBHASH PALAV, G = IN, 5 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


S U B HAS H PA LAV et OU = Revenue and Forest 


(प्राची सुभाष पालव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 


प्रत, 
महालेखापाल, १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, कन्नड, जि. औरंगाबाद (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा २), मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ २ पैकी २ 


WANer 


सहपत्र-अ 


COrw 
OR... 
AURA w CONSTRUCTION OF SUB RE 
मती NGAnayn 


झासन निर्णय क्रमांक : आस्था प- 


GISTAR OFFICE BUILDIN 


= la... TION SHEET 
~Seular of seop RECAPITULA Rate / Unit 
e 


त la द u 

Wate FSupply and Sani 
Electrification 
internal @5 % of a+b 
External at 6% ० a+b 


—re fighting arrangement 


to ow 


tary@ 5 % of atb 


Miscellanious items 

1) Compound wall & gate 200 Rgm 
2) Internal Road 150 Rgm 

3 ) Davalopment of Ground levelling 
4) Parking 

5) landscaping 

Total Amount B) 


Optional Items 

1) Main water storage & pump House borewell 
1!)Exrernal toilet 

lil) AB room Area lighting Pumps Generater 
IV) Flag post 

V) Watch Room 

Vi) CCTV 

Tote! Amount C 


Project cost ( A1B+C ) 


२५१48 


500 /Sqm 
Lumpsurn 
Lumpsum 
5000 / Sam 
Total 


Lurpsuin 


1000 / kgm 
5000/ Rgm 
Lurnpsuist 
Lumpsurn 
Lumpsuni 


Lumpsurn 
Lumpsuitt 
Lumpsum 
Lumpsum 
Lumpsum 
Lumpsans 


२०२२/ ७४३/ प्र.क्र.१६२/म-१ 


G AT KANNAD DIST 


cosas. [otal 


7765585 
7765585 


124100 ~~ 


500000 
300000 
1107850 
2031950 


489877 


489877 
587852 
300000 
1867606 


2000000 
750000 
500000 
300000 
500000 

4050000 


700000 
500000 
500000 
300000 
250000 
25C000 
2500000 


1621514) 


7765585 


2031950 


1867606 “ 
11665141 


4050000 <” 


2500000’ 


18215141 


Provisions ri 


1) Contingency - 4% on A _ | 


ten 117 
AL) Green Building - S%onA | 
MW) GST - 12% on project Cost ( AtB+C ) end ai a2 


IN ) Add. Price Esclation & Increas in SSR Rate 15% on Project Cost se ह दाता व. ८ ; 
a mee { —— ee 
V ) Add. Labour Insurance 0.50% on Project Cost _ 


Total Project Cost ( A+B+C+D ) 
Say Rs. Lakh 


187,21008 
PLINTH AREA RATES FOR 


|) Bldg. Proper Cost 


Rs. 72 , रका ९ °/ a 
Il) Elect. Work Rs. 2. ५ 89 | = SAdqAS 
॥ ) Water Supply Rs. _ W960 - (४) 
\V ) For ( B+C+D ) R Bousy- ts NU 


V ) Total Project Cost = TPC / Area(Asper"a") R 13)294-36 


. 
5, Jo F444. 89 


—_———— 


* No expenditure of Govt. Involved as will be installe 


d by entrepreneur and reduced energy bills will be pald by 
user departments to the entrepreneure as repaymene 


t for the expenditure Incurred on the Installation. 


Hy My 


